प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम सन 
२०१७-१८ साठी राज्य शासनाच्या हिऱ्याची पिक विमा 
हप्ता अनुदानापोटी रु. ९,१०,०००००/- इतकी रक्‍कम 
विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१६५/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २२ मार्च, २०१८ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दि.१८.०४.२०१७ 

२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१६५/११- अ, 
दि.१७.११.२०१७ 

३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११- अ, 
दि.२७.११.२०१७ 

४) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१२४/११- अ, 
दि.०८.१२.२०१७ 

५) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११- अ, 
दि.०९.०३.२०१८ 


६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सा/८.वि.ह.अनु./१८१/ २०१८, दि. १४.०३.२०१८ 
प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी २०१७-१८ मध्ये नॅशनल इंशुरन्स कंपनी व ओरिएंटल इन्शुरन्स 
कंपनी या २ विमा कंपनींमार्फत राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी २०१७-१८ 
अंतर्गत २ कंपन्यांची एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा रक्‍कम 
रु.९०,३२,४८,५२७/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी केलेल्या रक्‍कम रु ९०,३२,४८,५२७.००/- पैकी 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनूसार विमा कंपनीने मागणी केलेल्या विमा हप्ता अनुदान मागणीच्या ५० 
टक्के म्हणजेच रक्‍कम रु .४५,१६,२४,२६३.५०/- वितरीत करणे अपेक्षित आहे. तथापि, रबी २०१६-१७ मधील 
नॅशनल SAR कं.लि.व खरीप २०१७ मधील नॅशनल SARA fH. तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स क॑. लि. 
या कंपन्यांना पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान वेळेत (संदर्भात नमूद दि.२७.११.२०१७, दि.०८.१२.२०१७ 
व दि.०९.०३.२०१८ चे शासन निर्णय) उपलब्ध करुन देखील सदर कंपन्यांनी लाभार्थी शोतकऱर्‍यांना नुकसान 
भरपाई वाटपास विलंब केलेला आहे. त्यामुळे रबी हंगामामधील स्थानिक आपत्ती जोखीम लक्षात घेऊन रबी 
२०१७-१८ मध्ये उपरोक्‍त २विमा कंपन्यांना त्यांनी मागणी केलेल्या रकमेपैकी अंशत: रु. ९,१०,००,०००.००/- 
इतकी रक्‍कम कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र ३ .अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१६५/११ अ, 


शासन निर्णय :- 


२. 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी २०१७-१८ मध्ये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या नॅशनल इंशुरन्स 
कंपनी व ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी या २ विमा कंपन्यांनी एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी 
राज्य शासन हिस्सा रक्‍कम रु.९०,३२,४८,५२७/- इतक्या रकमेची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी 
केलेल्या रक्‍कम रु ९०,३२,४८,५२७.००/- पैकी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनूसार विमा कंपनीने 
मागणी केलेल्या विमा हप्ता अनुदान मागणीच्या ५० टक्के म्हणजेच रक्‍कम रु. ४५,१६,२४,२६३.५०/- 
वितरीत करणे अपेक्षित आहे. तथापि, रबी २०१६-१७ मधील नेशनल इंन्हशुरन्स क॑.लि.व खरीप २०१७ 
मधील नॅशनल इन्शुरन्स क॑.लि. तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि. या कंपन्यांना पिक विमा हप्ता राज्य 
हिस्सा अनुदान वेळेत उपलब्ध करुन देखील (संदर्भात नमूद दि.२७.११.२०१७, दि.०८.१२.२०१७ व 
दि.०९.०३.२०१८ चे शासन निर्णय) सदर कंपन्यांनी लाभार्थी MAHA नुकसान भरपाई वाटपास विलंब 
केलेला आहे. त्यामुळे रबी हंगामामधील स्थानिक आपत्ती जोखीम लक्षात घेऊन रबी २०१७-१८ मध्ये 
उपरोक्त २ विमा कंपन्यांना त्यांनी मागणी केलेल्या रकमेपैकी कृषि आयुक्‍त यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार 
अंशत: रु. ९,१०,००,०००.००/- इतकी रक्कम प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या अनुदानातील शिल्लक रकमेतून खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अनु.क्र. विमा कंपनी एकुण अनुदान | hs शासनाच्या मार्गदर्शक qo टक्के 

मागणी रु. सुचनांप्रमाणे एकुण (अंदाजित) प्रमाणे 
अनुदानाच्या ५० टक्के । प्रत्यक्षात वितरीत 

प्रमाणे वितरीत करावयाचे करावयाचे 


अनुदान रु. अनुदान रु. 
णि नॅशनल SARA | ८९३६३८८९७.०० 
, ४४६८१९४४८.५० ९,००,००,०००.०० 
कं.लि. 
२ ओरिएंटल 2 G08 30.00 
४८०४८१५.०० १०,००,०००.०० 
इन्शुरन्स क॑. लि. 
एकुण ९०,२३२,४८,५२७.०० ४५१६२४२६३.५० ९,१०,००,०००.०० 


प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ करिता मंजूर केलेल्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन, ३३ - अर्थसहाय्य 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१६५/११ अ, 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१७२५४७७७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2018.03.22 17:27:25 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२.सह सचिव/उप सचिव (११-ओ/२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 
१५.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


